असा. क्र. ८० रजिस्टर्ड नं. एमएच/एमआर/साऊथ-२२९/२००६-०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण 
प्राधिकूत प्रकाशन 


सोमवार, एप्रिल २८, २००८/ वैशाख ८, शके १९३० 


विक य णक 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-ब 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ एप्रिल २००८ 
अधिसूचना 
मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १९५८. 
क्रमांक एमटीए. १२०८/सीआर-१८/टीआरए-३.-मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १९५८ (१९५८ 
चा मुंबई ६५) च्या कलम ३ च्या उप-कलम (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अंधिकारांचा वापर 
करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे शासन अधिसूचना, गृह विभाग, क्रमांक एमटीए. १९९१/प्रक्र. १२/ 
आ व, दिनांक ३१ ऑगस्ट १९९१ मध्ये दिनांक १ मे २००८ पासून पुढीलप्रमाणे सुधारणा 
करीत आहे :- 
सदर अधिसूचनेच्या Beh Slat , खंड “ अ '' मधील, परिच्छेद चारमध्ये, उप 
परिच्छेद (३) मधील (ब) ते (क) येथील नोदींऐवजी पुढील नोदींचा समावेश करण्यात येत आहे :-- 


* (ब) चालक वगळता सहापेक्षा अधिक उतारू वाहून नेण्याची परवानगी दिलेल्या पर्यटक + 
वाहनांच्या बाबतीत प्रत्येक वर्षासाठी आणि प्रत्येक उतारूसाठी .. . रु. ५,५००. 

(क) चालक वगळता सहापेक्षा अधिक उतारू वाहून नेण्याची परवानगी दिलेली वातानुकूलीत 
वाहने असतील याबाबतीत प्रत्येक वर्षासाठी आणि प्रत्येक उतारूसाठी . . . रु. ६,५००. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ज्यो. मा. चव्हाण, 
(02) शासनाचे उप सचिव. 


[किंमत : रुपये ३.००] 


भाग चार-ब--१०३ 


४०३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, एप्रिल २८, २००८/ वैशाख ८, शके १९३० [भाग चार-ब 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 28th April 2008 
NOTIFICATION 
Tue Bompay Moror Veuicies Tax Act, 1958. 

No. MTA. 1208/CR-18/TRA-3.—In exercise of the powers conferred by 
sub-section (I) of section 3 of the Bombay Motor Vehicles Tax Act, 1958 
(Bom. LXV of 1958), the Government of Maharashtra hereby amends, with 
effect from the 1st day of May 2008, the Government Notification, Home 
Department, No.MTA.1991/CR-12/TRA-3, dated the 31st August 1991 as 
follows, namely :- 

In the Scheduie to the said notification, in clause A, in paragraph 

TV, in sub-paragraph (3), for entries (8) and (c), the following entries 

shall be substituted, namely — 

“(6) Tourist vehicles permitted to carry more than six 
passengers excluding driver, for every year and for every 
passenger ... Rs. 5,500. 

(c) Air-Conditioned vehicles permitted to carry more than six 
passengers excluding driver, for every year and for every 
passenger ... Rs. 6,500.” 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


J.M. CHAVAN, 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, एप्रिल २८, २००८ वैशाख ८, शके १९३० ४०४ 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ एप्रिल २००८ 


अधिसूचना 

मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १९५८. 

क्रमांक एमटीए. १२०८/सीआर-१८/टीआरए-३.-ज्याअर्थी, मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, 
१९५८ (१९५८ चा मुंबई ६५) च्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, काढलेली शासन अधिसूचना, गृह विभाग, क्रमांक WAIT १२०८/सीआर 
ge] टीआरए-३, दिनांक २८ एप्रिल २००८ अन्वये मोटार वहनांवर (यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ अशी 
मोटार वाहने '* असा करण्यात येईल) त्यात विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे वार्षिक दराने दिनांक १ मे २००८ 
पासून करवाढ करण्यात आली आहे. 


आता, त्यानुसार, मुंबई मोटार वाहन कर नियम, १९५९ च्या नियम ११-अ अन्वये महाराष्ट्र शासन 
दिनांक ३१ जुलै २००८ हा दिनांक विनिर्दिष्ट करीत असून त्या दिनांकास किंवा त्याच्या आत अशा 
मोटार वाहनांचे नोंदणीकृत मालक किंवा ज्यांच्या ताब्यात किंवा नियंत्रणात अशी मोटार वाहने आहेत 
त्यांनी उक्त नियम ११-अ नुसार अशा उर्वरित कालावधीचा देय ठरणारा अतिरिक्‍त कर भरला पाहिजे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज्यो. मा. चव्हाण, 
शासनाचे उप सचिव. 


४०५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, एप्रिल २८, २००८/ वैशाख ८, शके १९३० [भाग चार-ब 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 28th April 2008 
NOTIFICATION 
THE Bomsay Moror Veuicues Tax Act, 1958. 

No. MTA. 1208/CR-18/TRA-3.—Whereas, by Government Notification, 
Home Department, No. MTA-1208/CR-18/TRA-3, dated the 28th April 
2008, issued in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 
3 of the Bombay Motor Vehicles Tax Act, 1958 (Bom. LXV of 1958), the tax 
at the annual rates on the motor vehicles specified therein (hereinafter 


referred to as “the said motor vehicles ”), has been increased with effect 
from the 1st May, 2008. 


Now, therefore, in pursuance of rule 11-A of the Bombay Motor Vehicles 
Tax Rules, 1959, the Government of Maharashtra hereby specifies the 31st 
day of July 2008, to be the date on or before which a registered owner or 
person whoisin possession or control of any of the said motor vehicles shall 
pay the additional tax payable from the said date under the said rule 11- 
A for the unexpired portion of such period of current year, where the tax has 
already been paid in advance. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


J. M. CHAVAN, 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, एप्रिल २८, २००८/ वैशाख ८, शके १९३० vos 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ एप्रिल २००८ 
अधिसूचना 
मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १९५८. 
क्रमांक एमटीए. १२०८/सीआर-१८/टीआरए-३.-मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १९५८ (१९५८ 
चा मुंबई ६५) च्या कलम ३ चा उप-कलम (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे शासन अधिसूचना, गृह विभाग, क्रमांक एमटीए १००२/प्र.क्र. १२/ 
परिवहन-३, दिनांक १४ ऑगस्ट २००३ मध्ये दिनांक १ मे २००८ पासून पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत 
आहे :- 
सदर अधिसूचनेच्या अनुसूचीतील, (ब) येथील नोंदीऐवजी पुढील नोंदीचा समावेश करण्यात येत 
आहे :- 
* (ब) चालक वगळता, सहापेक्षा अधिक उतारू वाहून नेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे अशा 
वातानुकूलीत वाहनांच्या बाबतीत प्रत्येक शयनयान शायिकेवरुन वाहून नेण्यात आलेल्या प्रत्येक 
उतारुसाठी .. . , रु. Y,000.", 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज्यो. मा. चव्हाण, 
शासनाचे उप सचिव. 


४०७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, एप्रिल २८, २००८/ वैशाख ८, शके १९३० [भाग चार-ब 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 28th April 2008 
NOTIFICATION 
Tue Bompay Motor VEnIcLes Tax Act, 1958. 

No. MTA. 1208/CR-18/TRA-3.—In exercise of the powers conferred by 
sub-section (1) of section 3 of the Bombay Motor Vehicles Tax Act, 1958 
(Bom. LXV of 1958), the Government of Maharashtra hereby amends, with 
effect from the 1st day of May 2008, the Government Notification, Home 
Department, No.MTA-1002/CR-12/TRA-3, dated the 14th August 2003 as 
follows, namely :— 

In the Schedule to the said notification, for entry (B), the following 
entry shall substituted, namely :- 
“(B) Air-Conditioned vehicles permitted to carry more than 
six passengers excluding driver, for every passenger carried on each 
sleeper berth. ...... Rs. 7,000.”. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


J. M. CHAVAN, 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, एप्रिल २८, २००८/ वैशाख ८, शके १९३० ४०८ 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ एप्रिल २००८ 


अधिसूचना 

मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १९५८. 

क्रमांक एमटीए. १२०८/सीआर-१८/टीआरए-३.-ज्याअर्थी, मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, 
१९५८ (१९५८ चा मुंबई ६५) च्या कलम ३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, काढलेली शासन अधिसूचना, गृह विभाग, क्रमांक एमटीए १२०८ 
सी.आर. १८/ टीआरए-३, दिनांक २८ एप्रिल २००८ अन्वये मोटार वाहनांवर (यापुढे ज्यांचा उल्लेख 
* अशी मोटार वाहने '* असा करण्यात येईल) त्यात विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे वार्षिक दराने दिनांक 
१ मे २००८ पासून कर वाढ करण्यात आली आहे. 


आता, त्यानुसार, मुंबई मोटार वाहन कर नियम, १९५९ च्या नियम ११-अ अन्वये महाराष्ट्र शासन 
दिनांक ३१ जुलै २००८ हा दिनांक विनिर्दिष्ट करीत असून त्या दिनांकास किंवा त्याच्या आत अशा 
मोटार वाहनांचे नोंदणीकृत मालक किंवा ज्यांच्या ताब्यात किंवा नियंत्रणात अशी मोटार वाहने आहेत 
त्यांनी उक्त नियम ११-अ नुसार अशा उर्वरित कालावधीचा देय ठरणारा अतिरिक्त कर भरला पाहिजे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज्यो. मा. चव्हाण, 
शासनांचे उप सचिव. 


४०९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, एप्रिल २८, २००८/ वैशाख ८, शके १९३० [भाग चार-ब 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 28th April 2008 
NOTIFICATION 
Tur Bompay Motor Veuicues Tax Act, 1958. 

No. MTA. 1208/CR-18/TRA-3.—Whereas, by Government Notification, 
Home Department, No. MTA-1208/CR-18/TRA-3, dated the 28th April 
2008, issued in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of 
section 3 of the Bombay Motor Vehicles Tax Act, 1958 (Bom. LXV of 1958), 
the tax at the annual rates on the motor vehicles specified therein 
(hereinafter referred to as “ the said motor vehicles ”), has been increased 
with effect from the lst May 2008. 


Now, therefore, in pursuance of rule 11-A of the Bombay Motor Vehicles 
Tax Rules, 1959, the Government of Maharashtra hereby specifies the 
Blst day of July 2008, to be the date on or before which a registered 
owner or person who is in possession or control of any of the said motor 
vehicles shall pay the additional tax payable from the said date under 
the said rule 11-A for the unexpired portion of such period of current year, 
where the tax has already been paid in advance. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


J. M. CHAVAN, 
Deputy Secretary to the Government. 


शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


